2234-2289 इमारतींची दुरुस्ती, २७ लहान बांधकामे या 
लेखाशिर्षांतर्गत" शासकीय बालगृह/निरिक्षणगृह यांचे 
इमारतीचे"संरचनात्मक परिक्षण" (Structural Audit) 
करिता वितरित करावयाच्या निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०१८/प्र.क्र.९३/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० नोव्हेंबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दि. २७ जुले, २०१८. 
3) शासन निर्णय,महिला व बाळ विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१८/प्र.क्र. ६६/का-४, 
दि. ५ एप्रिळ, २०१८ 


प्रस्तावना: 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई च्या बाल न्याय समितीच्या दिनांक १२/६/२०१८ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये बालगृह/निरिक्षणगृह इमारतीचे संरचनात्मक परिक्षण (Structural Audit) करणेबाबत 
समितीने सूचना दिलेल्या आहेत. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकूण ४३ शासकीय 
बालगृहे/निरिक्षणगृह कार्यरत आहेत. त्यापैकी २० संस्था या स्वत:च्या इमारतीमध्ये असून उर्वरीत 
संस्था या भाडयाच्या इमारतीमध्ये चाळू आहेत. सदर बालगृह/निरिक्षणगृह ही बाल न्याय (मुलांची 
काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या तरतुदीअंतर्गत कार्यरत असून यामध्ये काळजी व 
संरक्षणांची गरज असलेली बालके व विधी संघर्षग्रस्त बालके दाखल होतात. सदर मुलांना अन्न, 
वस्त्र, निवारा, शिक्षण व प्रशिक्षण इ. सुविधा पुरविण्यात येवून त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियमाला 
अभिप्रेत आहे. बालन्याय समिती, मा. उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी वरीलप्रमाणे दिलेल्या 
निर्देशानुसार स्वत:च्या इमारतीमध्ये असलेल्या बालगृहाच्या इमारतीचे संरचनात्मक परिक्षण 
(Structural Audit) करणेकरिता प्रति बालगृह २.५० लक्ष एवढा खर्च गृहीत धरुन २० बालगृह/ 
निरीक्षण गृहे या इमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण (Structural Audit) करणेकरिता लेखाशिर्ष (२२३५ 
२२४१) इमारतींची दुरुस्ती, २७- लहान बांधकामे मागणी क्र. एक्स-१ (योजनेतर) या अंतर्गत जादा 
तरतूद आवश्यक असल्याने त्याप्रमाणे पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव माहे जुले, २०१८ च्या अधिवेशनात 
सादर करण्यात आला असता रु. ३० लक्ष इतक्या रक्कमेचा पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव मंजूर 
करण्यांत आला आहे. त्याकरिता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथील परिपत्रकानुसार 
विहित केल्याप्रमाणे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी उक्त प्रयोजनासाठी सदर निधीचे वितरण 
करण्यास मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मुख्य 
लेखाशिर्ष २२३५ २२४१ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज कल्याण, ८००- इतर खर्च (०१) 
(०४) इमारतींची दुरुस्ती, २७- लहान बांधकामे अंतर्गत या लेखाशिर्षातर्गत" २० शासकीय बालगृह/ 
निरिक्षिणगृह या इमारंतीचे "संरचनात्मक परिक्षण" (Structural Audit) करिता अनुज्ञेय होणारा निधी 
वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१८/प्र.क्र.९३/का-७अ 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागतंर्गत २० शासकीय बालगृह/निरिक्षिणगृह या इमारंतीचे 
"संरचनात्मक परिक्षण" (Structural Audit) करिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी 
क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ २२४१ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज कल्याण, 
८००- इतर खर्च (०१) (०४) इमारतींची दुरुस्ती, २७- लहान बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली पुरवणी 
मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला रु.३०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष फक्त) एवढा 
निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर खालील अटींच्या अधीन राहून उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे:- 


१) महाराष्ट्र वित्तीय अधिकार पुस्तिका, १९७८, भाग-१ ला उपविभाग भाग-५, मधील सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परि. १३४ अ.क्र. ३ च्या तरतुदीनुसार प्रशासकीय मान्यतेबाबतचे 
विहित आदेश पारीत केल्यानंतरच सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 

२) सदर निधीचे बालगृहांना/निरिक्षण गृहांना संरचनात्मक परिक्षणाकरिता प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची उचित कार्यवाही केल्यानंतर प्रस्तावित केल्याप्रमाणे योग्य त्या प्रमाणात वाटप 
करण्यांत यावे. 

३) या बालगृह निहाय बालगृहे/निरीक्षणगृह (२० शासकीय संस्था) यांचे संरचनात्मक परिक्षण 
याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी सदर निधी वापरण्यात येणार नाही याची दक्षता आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 


2. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास,पुणे राहतील. 
त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास,पुणे यांनी 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील दिनांक २.४.२०१८ परिपत्रकामधील नमूद केलेल्या 
तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. याबाबत सन २०१८-१९ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी खर्च होईल व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, 
याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास,पुणे यांनी घ्यावी. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २.४.२०१८ व संदर्भाधीन 


क्रमांक २ येथील दिनांक २७.७.२०१८ च्या परिपत्रकामधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१८/प्र.क्र.९३/का-७अ 


कि सदर हासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८११३०१३०९२९६१३० असा आहे. 
सदरचा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१) आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 


२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 


8) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 


Lalsing 
Ramchandra 
Gujar 


Devel 

1032, st=Maharashtra, 
(6c3e4855c5793924cf2a352b44266d 
1264477bf79d694, 
1ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a 
1204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing 


’amchandra Gujar 
Date: 2018.12.12 11:22:54 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) 
) 
3) महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
) 
) 


५) संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 


पुणे मार्फत) 


६) संबधित अधीक्षक, शासकीय बालगृहे/निरीक्षण गृहे (महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 


पुणे मार्फत) 


७) संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी(महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
८) कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी (का.४ व ८), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
qo) कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
यांना कळविण्यांत येते की, त्यांनी रु. ३० लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास आयुक्तालय, पुणे यांना BDS प्रणाळीवर निधी वितरीत करावा. 


११) निवड नस्ती-का-७ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


